मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 


कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१४/प्रशासन-१ 
दि. २१ एप्रिल, २०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांची 
दि. २४ ऑगस्ट, २०२२ व दि. ०६ सप्टेंबर, २०२२ रोजीची पत्रे. 
४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे 
दि. ०६ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव यांचे 
दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांची 
दि. २३ ऑगस्ट, २०२२ व दि. ०६ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीची पत्रे. 
७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे 
दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक / जळगाव / धुळे /अहमदनगर 
यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२२ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत 


चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक तसेच 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक/ जळगाव/ धुळे/ अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रिय कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ३४०० पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ४०८ 
पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील ३३३ पदे अशा एकूण ४१४१ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ 


पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 

३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे तसेच यापुढील अस्थाई पदांना मुदतवाढीचे प्रस्ताव 


शासनास सादर करताना पदसंख्यांची काटेकोर पडताळणी करण्यात यावी. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखाळील 


चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्‌. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. १८ ऑगस्ट, 2022 या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१८१७२९४१४२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक / जळगांव / धुळे / अहमदनगर. 
प्रत-१) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

3) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नाशिक / जळगांव / धुळे / अहमदनगर. 

४) वित्त विभाग कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन प्रशासन -१ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१ नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ र. 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ eee 
वग कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या =| देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पां warren 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये त या 
संख्या. झालेली वाढ. झाळेली घट | पदांची 
संख्या 
al २ 3 8 दु द 
|! मुख्य अभियंता of i aa ०६ 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक 
2 | अधीक्षक अभियंता, २०६ ०४ | २१० 
सा.बां.मंडळ, 
नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, ११३ 1] a ११३ 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, १०२ ५९ शिका १६१ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, ३६९ शं शं ३६९ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण ७९६ ६३ a ८५९ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ सि 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ल 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या aaa wera 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये canteen eae 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट | पदांची 
संख्या 
झि २ 3 8 दु & 
|| मुख्य अभियंता शि | aa | 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक 
2 | अधीक्षक अभियंता, ७१५ शि _। ७१५ 
सा.बां.मंडळ, 
नाशिक 
3 | अधीक्षक अभियंता, ४७२ शि aa ४७२ 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३८० शशि शिका ३८० 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, ४३६ | | ४३६ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण २००३ 10 pe 2003 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.३१/०८/२०२ | दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ 3 ais पासून 8 
पर्यंत मुदतवाढ whet मुंदेतंवाढ २ पर्यंत पासून 
अ पूर्यंत मुदतवाढ प्रत मुदतवाढ मुदतवाढ देण्यात | दि.२८/०२/२०२३ 
= ' कार्यालयाचे नावा | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या । 2 panes गवते 
| त्याना वर eee तीं ल पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांम' आया त | enon: Gea 
ee = अस्थायी पदांमध्ये | द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. cae 
झालेली घट संख्या 
Ea २ 3 8 दु & 
र! मुख्य अभियंता शिश शि I | | 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, १६६ शशि | १६६ 
सा.बां.मंडळ, 
नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, ७० शि aa (90 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, ११९ शिंका शिंग ११९ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, १३० शि | १३० 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण ४८५ |. fe 10 ४८५ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.३१/०८/२०२ | दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ : ae art 8 
पर्यंत मुदतवाढ wht वमी २ पर्यंत पासून 
वं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ 
ete यात aaa | तवात देण्यात | दि.२८/०२/२०२३ 
क कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात हया त्या १ की कीय 
। त त्या नत आत हती ल पर्यंत मुदतवाढ 
ल अस्थायी पदांम' भरत त ताचा पत 
भा eer प. अस्थायी पदांमध्ये | द्यावयाच्या पदांची 
अस्थायी पदांची । झालेली वाढ. च्या 
न्या झालेली घट संख्या 
न 
he २ 3 8 दु & 
7 मुख्य अभियंता शि | शि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, १६ कशा aa १६ 
सा.बां.मंडळ, 
नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, 11 १ शि || | १ 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 
४ । अधीक्षक अभियंता, १४ a शिण १४ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, १२ शिंगी 1 १२ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण 43 =a 10 43 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.३१/०८/२०२ । दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ क fis पासून : 
oda years वगत मुदतवाढ २ पर्यंत पासून 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ 
७ २ ee वा आलेल्या वाढ देण्यात | दि.२८/०२/२०२ 
= कार्यालयाचे नावा | देण्यात आलेल देण्यात ल्या लेल्या ara Hace 
ee दा a Sean ल ३ पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांम' आतया पिवत तात्या 
a ies = अस्थायी पदांमध्ये | द्यावयाच्या 
; झालेली वाढ. पता चो तरा 
झालेली घट पदांची संख्या 
1 १_| २ 3 8 दु & 
हि मुख्य अभियंता शि शि शि १ 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, १७४ | शि १७४ 
सा.बां.मंडळ, 
नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, २० शि a 20 
सा.बां.मंडळ, 
जळगाव 
४ । अधीक्षक अभियंता, १२५ शिंका a १२५ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, १४ शि शि १४ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण 333 pe [ee 333 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 


दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२ । दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ पासून व 
आँ २ पर्यंत पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ A 
eee eee चा poeta दि.२८/०२/२०२३ 
ठक कार्यालयाचे नाव मुदतवाढ देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या तगत “महतव 
ioe cane Oe आ हहत शिक कजत) पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेल्या | अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांम साचतो पती 
अस्थायी पदांची । झालेली वाढ. झाळेली घट Ze 
— संख्या 
| 
fae | 2 3 8 चु & 
7 मुख्य अभियंता सा.बां. | | शिश a 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
2 | अधीक्षक अभियंता, १२५ शय्या 39 ९४ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
3 | अधीक्षक अभियंता, ष्‌९ a na ४९ 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
४ | अधीक्षक अभियंता, शिक १ शिंगी १७ ८४ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, २१६ शशि 34 १८१ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण ५०१ -_ = ee = ९२ ४०८ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


